नागनवाडी(बारवे-दिंडेवाडी) ल.पा. 
तलाव, ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर या 
योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- सुप्रमा २०१४/(१७९/२०१४)/ ल.पा.१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा २०१४/(१७९/२०१४)/ ल.पा.१, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन शुध्दिपत्रक:-. 
नागनवाडी (बारवे-दिंडेवाडी) ल.पा. तलाव, ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर या योजनेस प्रथम सुधारित 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत निर्णय उपरोक्‍त वाचा येथील दिनांक १९ सप्टेंबर,२०१९ रोजीच्या 

शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला आहे:- 

२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

"हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७२/का.१४३४ 
दि.२३/०५/२०१९ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९/व्यय १२ दि.०२/०८/२०१९ अन्वये 
तसेच व्यय अग्रक्रम समीतीने दि. ०६ सप्टेंबर,२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार व 
संदर्भ क्र. २ नुसार याबाबतच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. " 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११३१७०१०५१९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e evang Desai 
Purnima 1.00 aig 
st=Maharashtra, 
D D * 2.5.4.20=949e 1 1d9f47452e1756c38e35b6f35f56ed936d05 
f1 ff2c622aef6d98ab6F45, cn=Purnii D Desai 
Evang Vesal | 00००० 
(पुर्णिमा देसाई) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 
.  मा.विरोधीपक्ष नेते, विधान परिषद / विधानसभा. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१५. 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
मुख्य अभियंता (ज.सं.), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२, कोल्हापूर. 

आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अर्थशाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सुप्रमा २०१४/(१७९/२०१४)/ ल.पा.१ 


विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


